१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या 
२४ जलदगती न्यायालयातील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जगन्या १४१८/प्र.क्र.६४४/का.नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२१ 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.अचसीटी-१००२/१२८९/(१६२)/नऊ, दि.०८.०९.२००३ 
विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.जगन्या-१४१६/प्र.क्र.२०४/का-९, दि.१८.०८.२०१७ 
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग जा. क्र.प्रशा/२१३१/सन२०२१,दि.०६.०४.२०२१ चे पत्र 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, रत्नागिरी म.जा. क्र.ब-४/३३६० सन२०२१,दि.०६.०८.२०२१ चे पत्र. 
जिल्हा न्यायालय, नांदेड जा. क्र. ब-४(१०)/३४१३/२०२१, दि.०७.०७.२०२१ चे पत्र. 

जिल्हा न्यायालय, परभणी जा. क्र. आस्था/ब-४/७१४०/२०२१,दि.०७.०७.२०२१ पत्र 

जिल्हा न्यायालय, यवतमाळ जा. क्र.२६७१/आस्था/२०२१, दि.१६.०७.२०२१ चे पत्र. 

जिल्हा न्यायालय, उस्मानाबाद जा. क्र. काव्यवि/प्रशा/३१७८,दि.०८.०७.२०२१ चे पत्र. 
जिल्हा न्यायालय, भंडारा क्र.६१(एऐ/२५०४/१९५९,भाग-८, दि.०७.०८.२०२१ चे पत्र. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 


वाचा :- 9 
२ 
3 


य्य“ 


SM LS ०८ 
Sy So MS ake Se: Eee 


wena 


Go 


— 


प्रस्तावना :- 


१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत एकूण २४ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून, या 


२४ जलदगती न्यायालयासाठी संदर्भीय अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली 


आहे. या २४ जलदगती न्यायालयासाठीच्या अस्थायी पदांना पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देणे 


आव्यक आहे. न्यायालयाच्या अस्थायी पदांबाबत संदर्भीय अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त 


विभागाच्या दि.१०.९.२००१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीमधुन वगळण्यात आले आहे. तसेच संदर्भीय 


अ.क्र.१० येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार सदर २४ जलदगती न्यायालयासाठीची अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१८/प्र.क्र.६४/का.नऊ 


शासन निर्णय :- 


१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या २४ जलदगती न्यायालयासाठीच्या पुढील अस्थायी 


पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीडा संवर्ग 

अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
ae जिल्हा न्यायाधीठा १२ 

२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १२ 

३ | वरिष्ठ लिपिक १२ 
कनिष्ठ लिपिक १२ 

५ | शिपाई २४ 
एकूण पदे ७२ 


दिवाणी न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी संवर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

शि दिवाणी न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) आणि १२ 
न्यायदंडाधिकारी 

२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १२ 

३ | वरिष्ठ लिपिक १२ 

कनिष्ठ लिपिक १२ 

५ | शिपाई २४ 

एकूण पदे ७२ 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०२-उच्च न्यायालये (१३) १४ 


व्या वित्त आयोगांतर्गत योजना (93)(09) जलदगती न्यायालये (अनिवार्य), संकेतांक क्र. (२०१४ 


०५९३), या लेखाशिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखाळील सन २०२१-२२ या 


वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ द्वारे 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१८/प्र.क्र.६४/का.नऊ 


Bs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०९०८१६०१४२५११२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by HODAWADEKAR ANAND BHARAT 
H D AWA D E KA R GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPAI IT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
icb4df84557086c3e03ca2237fcb 1631 Off5175370bf8e7719 
\ym=B5831A1A752C2B9B028DAE403EF AAEE70CBC5944, 


ANAND BHARAT ee eee 
(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 

प्रति :- 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 

२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

3) प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर, रत्नागिरी, बीड, अमरावती, परभणी, पुणे, 
अहमदनगर, बुलढाणा, ठाणे, नांदेड, रायगड-अलिबाग, सातारा,उस्मानाबाद, वाशिम, भंडारा, 
यवतमाळ. 

8) महालळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

५) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, रत्नागिरी, बीड, अमरावती, परभणी, पुणे, अहमदनगर, 
बुलढाणा, ठाणे, नांदेड, रायगड-अलिबाग, सातारा,उस्मानाबाद, वाशिम, भंडारा, यवतमाळ 

(9) वित्त विभाग व्यय-५, 

८) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 

९) निवड नस्ती- का. ९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


